मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३ /प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ एप्रिळ, २०२३. 


संदर्भ :१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५२/प्रशासन-१ 

दि. २७ सप्टेंबर, २०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे 
दि. १४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे यांचे 
दि. २७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांचे 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड यांचे 
दि. २७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग, कोकण, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे / रत्नागिरी / 


रायगड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ 


फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २४२० पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


२२६ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील २१९ पदे अज्ञा एकूण २८६५ पदांना सोबत 


दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२३ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 


शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, 


२०११ च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरीळल खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 


सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत 


पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) 


कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, 


२०२३ या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३११५४०१७९१८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1 
SHINDE VIKRAMSINGH 


PRAKASHRAO 


(विक्रमसिंह प्र. Bre) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड. 


प्रत :- 9) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


३) कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड. 

४) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२३ दि.२८/०२/२०२३ क दि.०१/०३/२०२३ पासून 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत BRIG | 002. तत 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | _" Sa 
क्र. अस्थायी पदांची great ues | rer cea | OE यवनांच्या 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये पदांची सं 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट Sa Pe 
g र : 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०३ | | ०३ 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ | अधोक्षक अभियंता, ८० aa Loe ८० 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, १२८ Le a १२८ 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
४ | अधोक्षक अभियंता, ९१९ aa | ९१ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण ३०२ pe PF 302 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२३ दि.२८/०२/२०२३ क दि.०१/०३/२०२३ पासून 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ |. ८/:6९३ वते 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | _ agen 
क्र. अस्थायी पदांची seri amet | great uae | TE TET 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये पदांची सं 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट fold च्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शकी शग ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ | अधीक्षक अभियंता, Gay शिका =] Guy 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, ६१६ शिंक aa ६१६ 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
४ | अधोौक्षक अभियंता, ७२२ Ls | ae ७२२ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण १८९३ Fe pF 0___| १८९३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ प रे 
जं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाद 1... 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या प 
क्र यायोगे त Sen Aaa lena तिये पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये या त 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | पदांची 
संख्या 
g R २ 4 & द 
१ । मुख्य अभियंता सा.बां. शशि शिश 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ धीक्षक अभियंता, ७१ शशि शिका ७१ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ धीक्षक अभियंता, nt aw शशि न 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
डु धीक्षक अभियंता, ८० aa ae ८० 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण २०७ Fe pF 0__| २०७ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२२ a oe 
ae पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत ESTE es 5 3002 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या wat आलेल्या । देण्यात आलेल्या पर्यंत 
i अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये |. oe ae 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट र पदांची 
संख्या 
g र 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. विल्या शिंक aa 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ धीक्षक अभियंता, १९ i | शिका ११ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, ou शिश 4 ०५ 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
डु धीक्षक अभियंता, ०२ io | शिका ०२ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
'एकूण १८ pF le po le १८ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ oy 
3 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ er 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या क 
क्र द्य पराया eee Sao पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये याया या 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , पदांची 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. Oo शिका शक 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ धीक्षक अभियंता, wo ae Lo Ko 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, १५३ io a १५३ 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
% धीक्षक अभियंता, १६ a a १६ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण २१९ PF 06 | 6 २१९ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ oo 
| पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ त रो 
_ कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ada 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | TT ieee वतात 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट के पदांची 
संख्या 
g र डड ष्‌ द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिश शग a 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ धीक्षक अभियंता, ११७ i १५ १०२ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ धीक्षक अभियंता, ८८ शिल शिश ष्ट 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
डु धीक्षक अभियंता, ३६ ॥ (| aa ३६ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
'एकूण २४१ pF 0___| १५ २२६ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


